राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत ऊस तोडणी 
यंत्रास अनुदान प्रकल्पास सन-२०२४-२०२५ या 
आर्थिक वर्षात मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक ससाका-०७२३/प्र.क्र.२२८/२५-स, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : ०९ /०५/२०२४. 


संदर्भ : १) केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र. F.No.9-94 /2022-RKVY, 
दि. ०८ डिसेंबर २०२२. 

२) राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ३२ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या 
दि.११/०१/२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीस अनुसरुन कृषी,पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्सव्यवसाय विकास विभागाचे क्र. सं.-२०२२/प्र.क्र.१६८/पार्ट-१/१४-अ, दि.३०/०१/२०२३ चे 
इतिवृत्त. 

३) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र.ससाका-०७२२/प्र.क्र.२१६/२५-स, 
दि.३०/०६/२०२३. 

४) साखर आयुक्तालयाचे पत्र क्र.जा.क्र.साआ/विकास/कक्ष-११/ऊ.तो.यंत्र प्रकल्प मुदतवाढ 
/१०/२०२४, दि.२३/०४/२०२४. 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊसतोडणी यंत्रांना अनुदान देण्यास दिनांक २०.०३.२०२३ 
रोजी च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली असून शासन निर्णय दिनांक ३०.६.२०२३ अन्वये 
सन २०२३-२०२४ या वर्षात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान हा प्रकल्प 
राज्यात राबविण्याच्या दृष्टीकोनातून एकूण ९०० ऊस तोड यंत्र खरेदी करण्यासाठी रु. ३२१.३० कोटी 
निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
३. आता ऊस तोड यंत्र खरेदी केल्यानंतर अर्जदाराची रक्कम त्यांच्या कर्जखाती वर्ग करण्याच्या 
अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत प्रकल्पाचा कालावधी मार्च २०२४ अखेर संपळेला असल्याने सदर 
प्रकल्प योजनेस आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ या वर्षासाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 
होती. 
शासन निर्णय: 

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत ऊस तोडणी यंत्राना अनुदान या प्रकल्पांतर्गत कृषी विभागाच्या 
महाडीबीटी पोर्टलवर दिनांक ११.०१.२०२४ अखेर राज्यातून वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक, साखर 
कारखाने यांचेकडून ९१३६ अर्ज प्राप्त AS आहेत. त्याअनुषंगाने अर्जदारांकडून ऊस तोडणी यंत्र खरेदी 
करण्याची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. मात्र बँकेमार्फत योजनेचे खाते PFMS प्रणालीस वेळेत मॅप न 
झाल्याने सदर अर्जदारांच्या कर्ज खात्यात अनुदानाची रक्‍कम जमा होऊ शकली नसल्याने मागील आर्थिक 
वर्षात प्रकल्पाअंतर्गत खर्च होऊ शकला नाही. राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत ऊस तोडणी यंत्र 
अनुदान प्रकल्पाचा दोन वर्षाचा कालावधी मार्च २०२४ अखेर संपुष्टात आल्याची बाब विचारात घेऊन सदर 
प्रकल्प योजनेस आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ या वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-०७२३/प्र.क्र.२२८/२५-स, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०५०९११२२३५१९०२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANKUSH PANDURANG SHINGADE 


ned by 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
ANKUSH PANDURANG. टाचा काचा 
2.5.4,20=0619305c0a0825664efa457ffa5 1c3f236484 18 1f8c437078a333b711 
144692, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


S H | N GAD E serialNumber=E11F71FCAC231B0F91F430636DE14F6C49B569D 17334615589 
208DCD97DD0788, cn=ANKUSH PANDURANG SHINGADE 


Date: 2024.05.09 11:35:48 +05'30' 


(अंकुश पां. शिंगाडे) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अपर मुख्य सचिव, (सहकार व पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रधान सचिव (कृषि) कृषि, wy संवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्सव्यवसाय विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
उप सचिव, (साखर) यांचे स्वीय सहाय्यक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


Av AD -O 


mm 


S oC 
werorcre Sse Se > HS 


पृष्ठ २ पैकी २ 


